सन २०१५ आणि सन २०१६ करिता विविध 


कृषि पुरस्कार प्रदान करुन शोतकरी/पसंस्था 


यांचा सन्मान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: कृभुपु-२०१७/प्र.क्र.६२/११-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- 
१)शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.कृभुपु-२०१२/प्र.क्र.१३४/११-अे, दि.६.९.२०१४ 
२) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.कृभुपु-२०१३/प्र.क्र.१७८/११-अ, दि.६.९.२०१४ 
3) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.कृभुपु-२०१५/प्र.क्र.१२८/११-अ, दि.२९.६.२०१७ 


प्रस्तावना : - 

राज्यात कृषि, कृषि संलग्न क्षेत्र तसेच फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्‍ती/ 
संस्था यांना डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न, वसंतराव नाईक कृषिभूषण, जिजामाता कृषिभूषण, 
कृषिभूषण (सेंद्रिय शेती), वसंतराव नाईक शोतीमित्र, वसंतराव नाईक शोतीनिष्ठ शेतकरी, उद्यान पंडित, 
पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील, कृषि सेवारत्न पुरस्कार व राज्यस्तरीय पीक स्पर्धा इत्यादी कृषि 
पुरस्कार प्रदान करुन सन्मानीत करण्यात येते. त्यास अनुसरुन सन २०१५ व सन २०१६ करीता विविध 
कृषि पुरस्कार प्रदान करुन शेतकरी / संस्था यांचा सन्मान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


सन २०१५ आणि सन २०१६ करिताचे कृषि पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी पुरस्कारार्थींची नावे 
निश्चित करण्याकरिता मा.मंत्री (कृषि) यांचे अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत सन 
२०१५ आणि सन २०१६ करिताच्या पुरस्कारांकरिता खालील व्यक्‍ती/संस्था यांची नावे निश्चित करण्यात 
आली असून त्यांना पुरस्कार प्रदान करुन सन्मानीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार २०१५ 


श्री. चंद्रदोखर हरिभाऊ भडसावळे | सगुणा बाग, मालेगाव, पो. दहिवली, नेरळ, ता. 
कर्जत, जि.रायगड. 


२) वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्कार २०१५ 


cs 
मु. शिदे (दि)पो.मोहपाडा,ता.सुरगाणा. जि. नाशिक 
मु.पो.भुईज, ता.वाई, जि.सातारा. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृभुपु-२०१७/प्र.क्र.६२/११-ओ 


श्री. उध्दव आसाराम खेडेकर, 


६ | al. रविद्र बाबासाहेब गोल्डे, मु.पिंपरखेड खु., पो.चिचखेड, 
श्री. Aah आप्पाराव फंड, मु.जळकोटवाडी, पो.वडगाव (काटी), 

0 यक. | ता.तुळजापूर, जि.उस्मानाबाद. 

श्री. अरुण गणपतराव धुळे, मु. पो. सुनगाव, ता. जळगाव जामोद, 


श्री. सैय्यद खुर्शीद सै. हाशाम मु.पो. बोरगाव मंजु, ता.जि. अकोला 
मु.पो.लवारी (उमरी), ता.साकोली, जि.भंडारा 


३) जिजामाता कृषिभूषण पुरस्कार २०१५ 


सौ. सुलोचना तुकाराम पिंगट, मु.रावडेवाडी, पो. टाकळीहाजी, ता. शिरुर, जि. 
सौ. मंदाताई वसंतराव पाटील, मु. माळेवाडी-डुक्रेवाडी, (सात्रळ) पो.सोनगाव, 
| ता.राहुरी, जि.अहमदनगर 


र 

४ | सो. सुवणा विनय निकम, 

र 

श्री.वेजय एकनाथराव चौधरी, वेद बंगलो,१०७,गणपती मंदीराजवळ,खुलताबाद, 
जि.औरंगाबाद 


५) वसंतराव नाईक BAAS शेतकरी पुरस्कार (सर्वसाधारण गट) २०१५ 
मु.येऊलखेड,पो.जानोरी, ता.शेगाव, जि.बुलढाणा 


२ श्री. दिलीप उर्फ रामदास नारायण । मु.चांभई, पो.पार्डी (ताड), ता.मंगरुळपीर, 
फुके जि.वाशिम 


३ | सौ.सुमन माणिकराव झेंडे, मु.पो.पांडेश्वर, ता.पुंरदर जि.पुणे. 


श्री. जयकिसन रामदास शिदे, मु.वरुडी पो.गेवराई (बाजार)ता.बदनापूर, 
जि.जालना 


श्री. हेमंत वसंतराव देशमुख मु.पो.डोंगरकिन्ही ,ता.मालेगाव, जि.वाशिम 
मु. पो.मोहाडी, ता.दिडोरी, जि. नाशिक 


A 


me) 


AN 


9८ 


4 


श्री. भरत अंन्सिराम आहेर, मु.टोणगाव पो.कुभेफळ, ता.जि.औरंगाबाद 
श्री. बालाजी बाजीराव तट, मु.पो.आपेगाव, ता.अंबेजोगाई, जि.बीड 
श्री.मनिष आत्माराम देसले, मु.पो.आसनगाव, ता.डहाणू, जि.पालघर. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


io 


शासन निर्णय क्रमांकः कृभुपु-२०१७/प्र.क्र.६२/११-ओ 


श्री.तात्यासाहेब रामचंद नागावे, । मु.खटाव, पो.वसगडे, ता.पलुस,जि.सांगळी 


द्या 

मु.उंचखडक, पो.राजुरी, ता.जुन्नर, जि.पुणे 

मु.पो. सारोळा खुद, ता.पाथरी, जि. परभणी. 
मु.पो.तळेरान, ता.जुन्नर, जि.पुणे. 

; 

६ मु.चाकोरे, पो.अंजनेरी, ता.त्र्यंबकेश्वर, जि.नाशिक 


श्री हाशिकांत शांकर YS मु. शेज बाभुळगांव, पो.अंकोली, ता.मोहोळ, 
iia rom Sto 
श्री.अतुल पुरुषोत्तम लकडे मु.पो. अब्बासपूरा, ता.अचलपुर जि.अमरावती 


श्रीमती. पुष्पा एकनाथ कोटकर  ।मु.पो. बिरवाडी, ता.शहापूर, जि.ठाणे 


७) Gast डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील, कृषि सेवारत्न पुरस्कार सन २०१५ 
डा. रामचंद्र उध्दव लोकरे, कृषि उपसंचालक (वि.प्र.२), कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृभुपु-२०१७/प्र.क्र.६२/११-ओ 


गुणानु 
८) राज्यस्तरीय पीक स्पर्धा सन २०१५ क्र्म 


| | श्री.हिम्मत हिंदुराव थोरात. (पाटील) | मु.पो.प.सुपने,ता.कराड,जि.सातारा 
श्री.मलगोंडा सातगोंडा टेळे. मु.पो.सुळकूड,ता.कागल, जि.कोल्हापूर | द्वितीय 
तृतीय 


३ श्री.साताप्पा कृष्णा पाटील. मु.चंद्रे, पो.कसबा वाळवे, ता.राधानगरी, 
जि.कोल्हापुर 


व्ह 
ह्य मु.काराव, पो.वांगणी, ता.अंबरनाथ, जि.ठाणे 
श्री. अरुण बबनराव पवार, मु.पवारवाडी,पो.पिपळगाव, ता.मालेगाव, जि. 
नाशिक 


11... कत 


मु.पो.खुडूस, ता.माळशिरस, जि.सोलापूर. 
५ । श्री.पांडूरंग वामनराव ईनामे, मु.रांजणगांव खुरी, पो.बिडकोन, ता.पैठण, 
जि.औरंगाबाद 
र 
9 मु.पलऱ्या पो.चुरणी,ता. चिखळलदरा,जि.अमरावती 
८ मु. रातचांदणा पो. मुरझडी (पि.),ता.जि.यवतमाळ 


मु.पो. रासेगाव,ता.अचळपूर, जि.अमरावती 
ao 
सौ. कविता प्रविण जाधव(बिडवे), | मु.पो.जोगेश्वरी आखाडा ता.राहुरी,जि.अहमदनगर 


श्री. गणेश बाळासाहेब कोरे, बी-८ दौलतनगर सिहगड रोड पो.स्टे.शेजारी, 
२ श्री. सूर्यकांत विलास नेटके, रा.लक्ष्मण ताठे निवास, भुतकरवाडी, सावेडी , 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृभुपु-२०१७/प्र.क्र.६२/११-ओ 


श्री.संतोष शामराव देशमुख, फ्लॅट नं.७४, गल्ली नं.५, सुधाकरराव नाईक, 
विद्यालय, न्यु हनुमान नगर, औरंगाबाद 
a 
मु.पो.लखमापुर, ता.दिडोरी, जि.नाशिक. 


श्री. नवनाथ सोपान sae, मु.पिपळोळी (होळकेवाडी), पो.रिहे, ता.मुळशी, 
जि.पुणे. 


६ । श्री.प्रदीप भार्गव पवार, मु.पो.१०२, बुधवार पेठ, निलम बंगला कराड, 
ता.कराड, जि.सातारा 


मु.पो.सुलतानपुर,ता.खुलताबाद,जि.औरंगाबाद 
र| श्रपुजारान अकुज्राव गतेळर 
fig मु.बांधतिवरे,पो.सारंग, ता.दापोली,जि.रत्नागिरी. 
मु.पो.गौडगाव (वि), ता.देवणी, जि.लातूर 
मु.पो.पेठ (कोरेगाव), ता.आंबेगाव, जि.पुणे. 

१५ | श्री.अशोक हिंदुराव खोत, मु.पो.माऊळी उरूण इस्लामपूर, ता.वाळवा, 

जि.सांगली 

१७ मु.खोलमारा, पो.बारव्हा, ता.लाखांदूर,जि.भंडारा 

मु.पो. पाडोळी (आ), ता.जि.उस्मानाबाद 


वसंतराव नाईक शोतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार (आदिवासी गट) सन २०१६ 


श्री.सुरेश बापुराव WAS मु.वायगाव ख., पो.चारगाव बु., ता.वरोरा, 
जि.चंद्रपुर 


२ मु.पो.नायफड ता.खेड जि.पुणे 


मु.पो.महाळुंगे पडवळ (ठाकरवाडी) ता.आंबेगाव, 
जि.पुणे 


श्री. विनायक मारुती पोटे मु.रामपुर, पो.पळू, ता.मुरबाड, जि.ठाणे 
मु.धामणी, पो.खर्डी ता.शाहापूर जि.ठाणे 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृभुपु-२०१७/प्र.क्र.६२/११-ओ 


श्री.सुरेश महादु भोईर मु.दुधणी पो.कुंदे ता.भिवंडी जि.ठाणे 
मु. कुरवली बु. पो. राजुरी ता. फलटण जि. 
सातारा 
आडव क eer es मु.पो. टाकळी सुकळी जं. ता.उमरखेड जि. 
यवतमाळ 
9 
4 मु. कोच्छी पो .खुबाळा, ता. सावनेर, जि. नागपुर 


न ial 


=e 
मु.पो. खुपसंगी, ता. मंगळवेढा, जि.सोलापूर, 


श्री सचिन साधु सांगळे, 


ता.करवीर जि.कोल्हापूर जि.कोल्हापूर. 


८) पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील, कृषि सेवारत्न पुरस्कार सन २०१६ 


गोविंद गंगाराम हांडे तंत्र अधिकारी, फळलोत्पादन-३, कृषि 
आयुक्तालय, पुणे 


२ | श्री.रामचंद्र दाजी आलदर , कृषि सहाय्यक, भोसे-१, ता.मंगळवेढा, 
जि.सोलापूर 


९) राज्यस्तरीय पीक स्पर्धा सन २०१६ गुणानु 


PA 
श्री.कलगोडा बापूसो पार्वते मु.पो. सुळकूड, ता.कागल 
जि.कोल्हापूर 
श्री.धोंडीराम खानगोंडा कतगर मु.पो.सुळकूड, ता.कागल, 


जि.कोल्हापूर 


३ श्री.चंद्रकांत शामराव चव्हाण. मु.पो.गारगोटी, ता.भुदरगड, 
जि.कोल्हापुर 


दिं आवा व ae. wont श्रीक्षेत्र सिध्दगिरी मठ, कणेरी ता.करवीर 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृभुपु-२०१७/प्र.क्र.-६२/११-ओ 


४. पुरस्काराकरिता निवड करण्यात आलेल्या व्यक्‍ती/संस्था यांना याबाबत माहिती देवून त्यांना 
पुरस्कार वितरण कार्यक्रमस्थळी उपस्थित राहण्यास कळविण्याची तसेच सदर कार्यक्रम पुणे येथे 
आयोजित करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त (कृषि) यांचेवर सोपविण्यात येत आहे. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२०२१६३७५४२४०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dr.Kiran Patil 
Date: 2019.02.02 16:39:20 +05'30' 


( डॉ.किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ (दोन प्रती) 

३. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. मा.मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. मा.राज्यमंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. मा.राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३. सचिव (कृषि), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

१६. कृषि संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१७. सह सचिव (फलोत्पादन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१८. उप सचिव (का.११-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१९. विभागीय कृषि सह संचाळक, कोकण विभाग, ठाणे 

२०. महाळेखापाल-महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

२१. कक्ष अधिकारी (का.१७-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२२. निवड नस्ती (कर्यासन ११-ओ). 


-O 
Cc 
es 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


